पोलीस उप अथीक्षक,मोटार परिवहन विभाग, पोलीस 
" __ मध्यवर्ती मोठार परिवहन-कर्मशाळा ,औरंगाबाद 
“SE नागपूर यांना आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून 
घोषित करण्याबाबत- | 


. महाराष्ट्र शासन 

. .. «गृह विभाग 
शासन निर्णय क्र.णपोसे २५०७/ग्र.क्र.१२१/पोल-१अ . . 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. दिनाक: १ नोव्हेंबर २००७ 


चाचाः ४) शासन निर्णय, गृह विभाग क्रमाक पीएमएन-०३९७/सीआर-४७४/पोल-५ब, 
. दि.१५.७.२००० 
.... २) शासन निर्णय, गृह विभाग क्रमाक रापोसे-०५/२००१/सीआर-१६२/पोल-१अ, 
"५ ।_ दि.५.७.२००१ 
३) शासन पत्र क्र.रापोसे १७०३/प्र.क्र.२५२/पोल १ अ दि.१५/७/२००३ 
* ४) पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई योचे पत्र क्र.पोमसं/३६/रव 
का.(८३००)/वि.अ./३३/२००५ दि.१७/१/२००७ व २/८/२००७ 


शासन निर्णयः- पोलीस दलाच्या पुनरंचर्नेतर्गत संदर्भ. क्र.१ येथील शासन निर्णयान्वये 
.... सहायक पोलीस आयुक्‍त/पोलीस उपअधीक्षक,मध्यवर्ती कार्यशाळा,औरंगाबाद,नागपूर ही पदे 


oo. , निर्माण :क्रण्यात .आली. sea. wet क्र.२ येथील शासननिर्णयान्वये सदर पदांचे वाटप 


दर्शविण्यात आले आहे तेसेच संदर्भ-क्र.३ येथीलं शासन Treat सदर पदे पदोन्नतीने भरण्यास 
मान्यता देण्यात आली आहे. 

र, ___ प्रिंच्छेद १ येथे. नमूद करण्यात आलेली सहायक पोलीस आयुक्‍त / पोलीस 
उपअधीक्षक ,मध्यवर्ती कार्यशाव्त,औरंगाबाद,नागपूर ही ..पदे निर्माण करण्यापूर्वी पोलीस 
मध्यवर्ती मोटार परिवहन कर्मशाळ्य,औरंगाबाद व नागपूर या कार्यालयांसाठी पोलीस 
निरीक्षक,कार्यदेशक,मोटार परिवहन मध्यवर्ती कर्मशाळा,औरंगाबाद व नागपूर यांना आहरण व 
संवितरण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात आले होते.आता सदर कार्यालयांसाठी सहायक 
पोलीस आयुक्‍त /पोलीस उपअधीक्षक (मोटार परिवहन) हे पोलीस निरीक्षक (मोटार परिवहन) 
या पदापेक्षा वरिष्ठ दर्जाचे पद निर्माण केले असल्यामुळे त्यांना शासनाकडुन आहरण व 
संवितरण अधिकारी म्हणून घोषित करण्याचा प्रस्ताव पोलीस महासंचालक,महाराष्ट्र 


Tae यांच्या कार्यालयामार्फ़त संदर्भ क्र.४ येयील पत्रांन्यये पाठविण्यात आला आहे 
त्यानुसारपोलींसं Se 'अधीक्षकं,पोलीस 'मध्यवर्ती मोटार परिवहन कर्मशाळा ,औरंगाबाद व 
पोलीस उप अधीक्षक,पोलीस मध्यवर्ती मोटार पंरिवहन कर्मशाळा,नागपूर यांना अनुक्रमे,पोलीस 
मध्यवर्ती मोटार परिवहन कर्मशाळा,औरंगाबाद व पोलीस उप अधीक्षक,पोलीस मध्यवर्ती मोटार 
परिवहन कर्मशाळा,नागपूर या कार्यालयांसाठी आहरण व संवितरण अंधिकारी म्हणून घोषित 
करण्यास शासन यांद्दारे मान्यता देत आहे.. | 

2. हे आदेश महाराष्ट्र कोषागार नियम १९६८-नियम १५६ नुसार प्रशासकीय 
विभागांस दिलेल्या अधिकारामुसार निर्गामत करण्फांत ग्रेत. आहेत. . , 


क: सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या वेबसाईटवर उपलब्ध करण्यात आला 
असून त्याचा संगणक संकेतांक २००७११०११६४८२३००१ हा आहे. . 


: महाराष्ट्राचे राज्यपाल याच्या आदेशानुसार व नावाने, 


का्यासिंन अधिकारी, गृहे विंभोंग, Heres शासन. 
‘ Oty: iS क म a 


" महासचालक'व पोलीस-महामिरीक्षक, Revere राज्य, मुंबई, 
महाऐेखापाल-१/२ (लेखा व्‌ अनुज्ञेयता/ लेखा परिक्षा) महाराष्ट्र, मुंबई/नागपूर 
जिल्हा कोषागार अधिकारी,नागंपूर 
जिल्हा alee अधिक्कारी,औरंगाल्ाद : 
अधिद्यान व लेखा ष अधिदान अधिकारी, मुंबई 
निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई. 
निवडनस्ती-पोल-$अ. ह 


